युनेस्को जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट 
करण्याच्या seam कोकणातील 
कातळशिल्पांचे प्रायोगिक नामांकन 
पाठविण्यासाठीचा साईट मॅनेजमेंट प्लान 
तयार करण्याच्या देयकास मान्यता 
देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : पुवसं २०२२/प्र.क्र.०१/सां.का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुवसं २०२२/प्र.क्र.०१/सां.का.३ 
दिनांक १३.१०.२०२२. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुवसं २०२२/प्र.क्र.०१/सां.का.३ 
दिनांक २८.०३.२०२३. 
3) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुवसं २०२२/प्र.क्र.०१/सां.का.३ 
दिनांक ३०.०१.२०२४. 
४) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. तंत्र/्कातळशिल्पे युनेस्को/२०२४/४८२, दिनांक ०७.०२.२०२३. 


शासन शुद्धिपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक ४ मध्ये नमूद, 


“सदर निधी मागणी क्र. झेडडी-०२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, २२०५ 
कला व संस्कृती (००) (103) पुरातत्वशास्त्र, (०१) (०६) राज्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या 
महत्वाचे किल्ले व धार्मिक स्थळे यांची जपणूक व संरक्षण (कार्यक्रम) (२२०५ १३०२) २७, लहान 
बांधकामे या लेखाशिर्षातील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून उपलब्ध 
निधीतून भागविण्यात यावा.” 


या ऐवजी 


“ सदर निधी मागणी क्र. झेडडी-०२, कला व सांस्कृतिक, (०१) (०२) पुरातत्व 
संचालनालय गवेषण, उत्खनन, संशोधन व इतर खर्च (अनिवार्य) (२२०५ १३३८) ५०, इतर खर्च 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून उपलब्ध निधीतून 
भागविण्यात यावा” 


असे वाचावे 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: पुवसं २०२२/प्र.क्र.०१/सां.का.३ 


०२. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २०२४०२१३१५०४२१३५२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
N A N D ) A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a 186620: 
03666d244838270, postalCode=400032, st=Mahi hi 
rialINumber=BAF9D93 17025580944685E047B9C52D64C53268405 

4F19E1F02C374B78E1773F, cn=NANDA MARUTI RAUT 
Date: 2024.02.13 15:13:13 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल -२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


